पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभागातील 
(खुद्द) सुधारीत आकृतीबंधानुसार मंजूर 
पदांचे स्थायी पदांत रुपांतर करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: आस्था-२०१७/प्र.क्र. १८२(भाग-१)/आस्थापना 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक: १३ ऑक्टोबर, २०२२ 


वाचा - 
१ वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. टीईपी-२००२/प्र.क्र.१३/सेवा-३, 
दि. २१ जून, २००६ 
२) शासन निर्णय, सांस्कृतिक कार्य व विशेष सहाय्य विभाग, क्र. आस्था-२००५/ 
प्र.क्र.१४५/ सां.का.१, दि.१६.०६.२००६ 
३) शासन निर्णय, सांस्कृतिक कार्य व विशेष सहाय्य विभाग,क्र. आस्थापना-२००५/ 
प्र.क्र.३२९/आस्था-१, दि.१३.०७.२००६ 
४) शासन निर्णय, सांस्कृतिक कार्य व विशेष सहाय्य विभाग, क्र. आस्थापना-२००६/ 
प्र.क्र.२८९/आस्था-१, दि.१४.०७.२००६ 
५) शासन निर्णय, गृह विभाग, क्र. एचडीई-०१०६/प्र.क्र.५३९/आस्थापना-२, 
दि.०६.११.२००६ 
६) शासन निर्णय, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, क्र.आस्था-२००८/ 
प्र.क्र.३/सां.का.४, दि.०७.०५.२००८ 
७) शासन निर्णय, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, क्र.पदनि-२०१०/ १४/ 
प्र.क्र.२०/आस्थापना, दि.१४.०१.२०१० 
८) शासन निर्णय, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, क्र.संकीर्ण-२०११/ 
प्र.क्र.५३६/आस्थापना, दि.१७.१२.२०११ 
९) शासन निर्णय, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, क्र.वाहन-२०११/ 
प्र.क्र.१३५/आस्थापना, दि.२५.०९.२०१२ 
qo) शासन निर्णय, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, क्र.आस्था-२०१६/ 
प्र.क्र.२११/आस्था, दि.१३.०१.२०१७ 
११) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र. पदनि ०६१७/प्र.क्र.२०/ आपक, 
दि. २९.०६.२०१७ 
१२) पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, शासन निर्णय क्र. आस्था-२०१७/प्र.क्र.१८२ 
(भाग-१)/ आस्थापना, दि.१८.०१.२०२२ 
प्रस्तावना- 


संदर्भ क्र.१ येथील वित्त विभागाच्या शासन निर्णयानुसार, ज्या विभागाने पदांचा 
आढावा पूर्ण केलेला आहे व आढाव्याअंती निश्चित केलेल्या आकृतीबंधास मा.मुख्य 
सचिवांच्या अध्यक्षतेखाळील उच्चस्तरीय समितीची मान्यता घेण्या आलेली आहे, अशा 


शासन निर्णय क्रमांकः आस्था-२०१७/प्र.क्र. १८२(माग-१/आस्थापना 


विभागातील एकूण पदांच्या ८० टक्के पदे कायम करण्यास विभागांना अधिकार प्रदान 
करण्यात आले आहेत. पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभागातील (खुद्द) पदांचा आढावा पूर्ण 
झाला असून, संदर्भ क्र. ३ येथील शासन निर्णयान्वये पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
(खुद्द) चा सुधारीत आकृतीबंध निश्चित करण्यात आला आहे. वित्त विभागाच्या संदर्भ क्रमांक 
१ येथील शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार सुधारीत आकृतीबंधातील एकूण मंजूर पदांपैकी 
८० टक्के पदे स्थायी पदांमध्ये रुपांतरीत करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय- 

पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभागात (खुद्द) संदर्भ क्र. २ ते १० येथील शासन 
निर्णयान्वये ५४ पदांचा आकृतिबंध मंजूर करण्यात आला होता. यापूर्वीच्या आकृतिबंधात 
मंजूर असलेल्या एकूण ५४ पदांपैकी स्थायी / अस्थायी पदांचा तपशिळ खालील तक्त्यात 
दर्शविण्यात आला आहे:- 


अ.क्र पदनाम स्थायी अस्थायी एकूण पदे 
(- ७.| सचिव | oo ० ae ae १ pod q 
2. | उपसचिव | eo ० ०३ ०३ 
३. । अवर सचिव 1__00____| ० ०४ ०४ 
४. | कक्ष अधिकारी 10१ १ ०५ ०६ 
५. | उच्चश्रेणी लघुलेखक i | ० ०५ ०५ 
(इंग्रजी / मराठी) 
६. _ | निम्नश्रेणी लघुलेखक | oo | oF | oF | 
७. | सहायक कक्ष अधिकारी शिक. आले १ i गळ" | ० | age .| q 
८. | रोखलेखापाल Lee =! ० |: “गती. | १ |. हील - | १ 
९. । लघुटंकलेखक (मराठी) | oo [i= eee. = | ed. =] 
| 90. | ०. | रोखपाल p00 ० a oe q 10१ | १ 
a लिपिक टंकलेखक / [| ae a 
देयक लिपिक 
१२. | वाहन चालक peo ०२ ०२ 
१३. | शिपाई | 00 ० ०७ ०७ 
एकूण ०२ 42 ५४ 


२. पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभागातील (खुद्द) पदांचा आढावा पूर्ण झाला असून, 
आढाव्याअंती निश्चित केलेल्या सुधारीत आकृतीबंधास, मा.मुख्य सचिव यांच्या 
अध्यक्षतेखाळीळ उच्चस्तरीय सचिव समितीने मान्यता दिल्यानुसार संदर्भ क्र.१२ येथील 
दि.१८.०१.२०२२ च्या शासन निर्णयान्वये पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभागातील ४५ 
नियमित पदे + बाहययंत्रणेद्वारे सेवा उपलब्ध करुन घ्यावयाची ०९ पदे अशा एकूण ५४ 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः आस्था-२०१७/प्र.क्र. १८२(माग-१/आस्थापना 


सुधारीत पदांचा आकृतीबंध मंजूर करण्यात आळा आहे. यास्तव आता वित्त विभागाच्या 
दि. २१.०६.२००६ च्या शासन निर्णयातील अटींच्या अधीन राहून पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य 
विभागातील (खुद्द) सुधारीत आकृतीबंधानुसार मंजूर असलेल्या ४५ नियमित पदांच्या ८० 
टक्के पदे खालीलप्रमाणे स्थायी करण्यास या शासन निर्णयाद्वारे मंजूरी देण्यात येत आहे. 
सदर पदांचे स्थायी व अस्थायी वर्गीकरण खालील तक्त्यात दर्शविल्याप्रमाणे राहील. 


अ.क्र. पदनाम सुधारीत सुधारीत आकृतीबंधानुसार स्थायी अस्थायी 
आकृतीबंध पदांचे विवरण 
स्थायी अस्थायी । एकूण 
दि . सचिव |. “केके. | १ | od q | 00 ० | sea il q 
2. | उपसचिव 03 03 | 00 | ० ०३ 
३. | अवर सचिव ०४ ०४ | 00 ०४ 
४. | कक्ष अधिकारी ०६ ०५ | od | q ०६ 
च. उच्चश्रेणी ०५ oY शि q ०५ 
लघुलेखक 
(इंग्रजी / मराठी) 
६. | निम्नश्रेणी [= | q शिंगी १ [=] ० शी १ 
लघुलेखक 
७. । सहायक कक्ष |= | q ०८ 03 | = | q 
अधिकारी 
रोखलेखापाल | od q pod q | 00 ० | od q 
लघुटंकलेखक = q a ० | १ | १ 
(मराठी) 
| qo. | . | लिपिक टंकलेखक | 9 ०७ 03 | 9 
Lao | १. | रोखपाल iP ear | q L 2 | q = ee | ० eae q 
१२. | देयक लिपिक | od | | od | 00 | | "की. | 
१३. | वाहन चालक ०२ बाहययंत्रणेद्वारे घ्यावयाच्या सेवा 
१४. | Prats ०७ बाहययंत्रणेद्वारे घ्यावयाच्या सेवा 
एकूण 4s ३६ ०९ ४५ 


सुधारीत आकृतीबंधामध्ये उपरोक्‍त अ.क्र.१३ व १४ येथील पदे मृत संवर्ग म्हणून 
घोषित करण्यात आली असून, सदर संवर्गात जेवढे कर्मचारी कार्यरत असतील तेवढी पदे 
अधिसंख्य समजण्यात येऊन, अधिसंख्य म्हणून ठरविण्यात आलेल्या पदावरील व्यक्‍तीच्या 
सेवानिवृत्ती किंवा अन्य कारणांमुळे ते पद Rat झाल्यानंतर सदरचे पद आपोआप रद्द 


होईल. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः आस्था-२०१७/प्र.क्र. १८२(माग-१/आस्थापना 


३. सदर शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र.टीईपी-२००२/प्र.क्र.१३/सेवा-३, 
दि.२१.०६.२००६ च्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारान्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक 
२०२२१०१३१७३६०३०७२३ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


SUMANT 

DINKAR PASHTE ® 
(सु.दि.पाष्टे) 

अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


१. मा.मंत्री (सांस्कृतिक कार्य / पर्यटन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

२. मा.राज्यमंत्री (सांस्कृतिक कार्य/ पर्यटन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

३. प्रधान सचिव (पर्यटन) यांचे स्वीय सहायक, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई. 

४. सचिव, सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

५. महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य मुंबई / नागपूर. 

६. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य मुंबई / नागपूर . 

७. संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई. 

८. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

९. निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई. 

१०.सर्व उप सचिव / अवर सचिव / कक्ष अधिकारी, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य 
विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

११.वित्त विभाग व्यय-१५/अर्थसंकल्प-११/सेवा-३/वित्तीय सुधारणा आ.पु.क.मंत्राळय, मुंबई 

१२.अवर सचिव तथा आहरण व संवितरण अधिकारी, रोखशाखा, पर्यटन व 
सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१३.निवडनस्ती. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


